वाचा- 


> 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
मोटार वाहन विभागातील गट-अ ते गट-ड 
मधील पदांच्या दिव्यांग आरक्षणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२२१/प्र.क्र.६३/परि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ जुले, २०२३. 


अपंग व्यक्‍ती (समान संधी, हक्कांचे संरक्षण आणि संपुर्ण सहभाग) अधिनियम,१९९५. 

शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. अपंग-२०१३/प्र. क्र. ३५/अ. 
क.२, दि.७.१०.२०१६ 

शासन निर्णय क्र. एमव्हिडी ०६१५/प्र.क्र.१६३/परि-४, दिनांक २६.०७.२०१७. 

केंद्र शासनाची सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि.०४.०१.२०२१ 
ची अधिसूचना. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमाक दिव्यांग-२०१९/ प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.-२, दिनांक ०२.०२.२०२१. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे अ. शा. पत्र क्र. दिव्यांग-२०२१/सकिर्ण-११/दि.क.२, 
दिनांक ०६.०२.२०२१. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन पत्र क्र. दिव्यांग-२०२१/संकिर्ण-११/ 
दि.क.२, दिनांक ०१.०६.२०२१ सह प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करण्यासाठीच्या तज्ञ 
समितीच्या दि.२२ व २३ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

शासन निर्णय समक्रमांक दि. २२.०२.२०२१, दि.२६.०२.२०२१ व दि.१८.०६.२०२१. 


प्रस्तावना :- 
उपर्निर्दिष्ट क्र. २ येथील शासन निर्णय व क्र. ४ येथील अधिसूचना मधील तरतुदी विचारात 


घेऊन उपर्निदिष्ट क्र. ८ येथीळ शासन निर्णयान्वये परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 


आस्थापनेवरील गट-अ ते गट-ड मधील विविध पदांसाठी दिव्यांग आरक्षण सुनिश्चित करण्यात आले 
आहे. तथापि, उपर्निदिष्ट क्र. ७ येथे नमूद प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करण्यासाठीच्या तज्ञ समितीच्या दि.२२ व २३ 
फेब्रुवारी, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्तानुसार, परिवहन विभागाच्या अखत्यारीतील परिवहन 
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या अधिपत्याखाळील मोटार वाहन 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०२२१/प्र.क्र.६३/परि-४ 


निरीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, पहारेकरी व वाहन चालक ही पदे दिव्यांग आरक्षणातून 
वगळलेली आहेत. त्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


उपर्निदिष्ट क्र. ७ येथील प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिव्यांगासाठी शासन सेवेत पदे सुनिश्चित करण्यासाठीच्या तज्ञ समितीच्या दि.२२ व २३ 
फेब्रुवारी, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील इतिवृत्तानुसार, परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांच्या 
आस्थापनेवरील मोटार वाहन निरीक्षक, सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, पहारेकरी व वाहन चालक ही 
पदे दिव्यांग आरक्षणातून वगळण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०७०४१८३३४०६०२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by LANGHI BHARAT R 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCod 2, harasht 
20: al 


sf1€22746fc379c4d04972c090c93ed25575 1866F45a6b 


130031 
pseudonym=B2922612E606733B 1 ABC8BE253ADAS7B2D4704C4, 
serial INumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B38740391 
1C9F82C1EBF9BE2AB089, cn=LANGHI BHARAT R 

2023.07.05 12:21:34 +05'30 


(भरत ore) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

४. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

५. आयुक्त, अपंग कल्याण विभाग, पुणे 

६. परिवहन आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

७. महाळेखापाल,(लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६-आओ),मंत्रालय, मुंबई. 

११.सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य,क्रिडा व विशोष सहाय्य विभाग (अ.क.२/सुधार-३),मंत्राळय, 
मुंबई-३२. 

१२.निवड नस्ती (परि-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


